कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह 
वर्ग-२/उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गाची १.०१.२०१७, १.०१.२०१८, १.०१.२०१९ 
ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-०५१९/६५६/प्र.क्र.१०४/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१९ 
वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.कार्यकारी/अजिकावर्ग-२/तासेजेसु/प्र.क्र.१०४/३८६६/१९, दि.२२.०४.२०१९. 


शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी 
यांची ज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व ती प्रसिध्द करणे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 


२. कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१५ व ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची शासन निर्णय क्रमांक जेएलई - 
०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१, दि.०८.०१.२०१९ व दि.१५.०२.२०१९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
कारागृह विभागात अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-२/उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्त्या करण्याची तरतूद आहे. तथापि, दि.०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८ व दि.०१.०१.२०१९ या 
कालावधीमध्ये यापैकी कोणतीही पदे नामनिर्देशानाने भरण्यात आलेली नाही. तसेच पदोन्नतीने देखील ही पदे 
भरण्यात येतात. तथापि, सदर पदांपैकी कोणतीही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आलेली नाही. त्यानुसार कारागृह 
विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-२/उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१७, 
०१.०१.२०१८, व दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट अ 
नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. अपर पोलीस महासंचालक व महासनिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१७, ०१.०१.२०१८ व ०१.०१.२०१९ ची प्रस्तुत तात्पुरती ज्येष्ठता सूची त्यांनी त्यांच्या अधीपत्याखालील 
कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ / उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी 
याबाबतची माहिती सदर परिपत्रक निर्गमित झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मागविण्यात यावी, अधीक्षक, जिल्हा 
कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांचेकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्यांबाबतची माहिती कारागृह महानिरीक्षणाकडे AIS SA अभिळेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रयासह सदर 
सेवाज्येष्ठता बाबतचा प्रस्ताव शासनास दिनांक २५ जुले, २०१९ पर्यंत पाठवावा. विहीत कालावधीत 
आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सेवाज्येष्ठता सूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतीम 
ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०५१९/६५६/प्र.क्र.१०४/तुरुंग-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१६३९२९०६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. as 
SAGUNA GANESH :: 
THENGIL 


(स. ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत: 
पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई-११ 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/ पूर्व विभाग, नागपूर/ मध्य विभाग, 
औरंगाबाद. 
५. प्राचार्य, दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे-६. 
६. प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक. 
७. सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
८. सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ व वर्ग-२ 
९. संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर कॉलनी, आटपाडी, जि.सांगली. 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराज्य राज्य, नागपूर 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७.वित्त विभाग कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१०/आ.पु.क. 
१८.कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग 
१९.कार्यासन, तुरुंग-१, गृह विभाग 
२०.निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


Cc 4N A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०५१९/६५६/प्र.क्र.९०४/तुरुंग-९ दिनांक २६.०६.२०९९ चे जोडपत्र - परिशिष्ट-अ 


अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१७, ०१.०१.२०१८, ०१९.०१.२००१९ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 
( वेतनश्रेणी- रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ५०००) 


प्रवर्ग (नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक) 


प्रथम नियुक्‍तीचा 

ब या पदावरील 
नेमणूकीचा 
दिनांक 


नियुक्तीचा मार्ग ( 
सरळसेवेने/मर्यादीत 
विभागीय परिक्षेव्दारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्षे) 


जेष्ठता दिनांक 
/ जेष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


एमपीएससी 
अर्हताकारी 
परिक्षा उत्तीर्ण 
बाबत 


०१.१२.१९९८ 


सरळसेवा 


बीएससी,एम.ए. 


हर्षद भिकनराव अहिरराव .१२.१९७ .०३. .१२.२०२८ 08, 
१ १ हर्षद हि १२.१२.१९७० गय नी ग १५.०३.२०१२ | ३१.१२.२०२ aus १२.०९.२०१७ 
सरळसेवा एम.ए. 
२ २ ।पेट्रस जोसेफ गायकवाड ०१.०६.१९७३ | १२.११.२०१६ १२.११.२०१६ | ३१.०५.२०३१ | _ नविन नियुक्‍ती 
१२.११.२०१६ एमएसडब्ल्यू 
११.०२.२००५ सरळसेवा 
३ ३ [frat हनमुत शिकारे (भोसले १६.११.१९८२ १५.०३.२०१२ | ३०.११.२०४० | एम.ए. बीएड ।१२.०९.२०१७ 
3 ee) १५.०३.२०१२| १५.०३.२०१२ Waar 
08. सरळसेवा वा एम.ए. 
४ | ४ वैभव सुधाकर आगे sara ११.०१.१९७९ | 2778-8998 संरळसे १५.०३.२०१२ | ३१.०१.२०३७ | EE |१२.०९.२०९७ 
१५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ एमएसडब्ल्यू 
बीएससी 
०१.१२.१९९५ सरळसेवा * परिक्षा उत्तीर्ण 
भाईदास नामदेव ढोले भज-ब .०६.१९६८ .03, Lou, एम.ए. 
ष्‌ ष्‌ Tae नामदेव ढोले भ ०१.०६.१९६ शी र ee १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०२६ | एम.ए नाही 
समाजशास्त्र 
चिंतामणी सरळसेवा 
द ६ ।किती किशोर डहाळे/ इ्माव २५.०५.१९७४ | १५.०३.२०१२ वक णात १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०३२ | एलएलएम |१२.०९.२०१७ 
3 डू सरळसेवा वा 
\9 \9 नागनाथ गगाधर सावत खुला ०८.०६.१९८६ १५.०३.२०१२ ah से १५.०३.२०१२ | २३०.०६.२०४४ एम.ए.बीएड १२.०९.२०१७ 


१५.०२.२०१२ 


महाराष्ट्र 
लोकसेवा 
आयोमार्फत 
सरळसेवा 
नियुक्‍ती 


नियुक्‍तीचा मार्ग ( 


प्रवर्ग (नियुक्‍तीनंतर प्रथम नियुक्तीचा | सरळसेवेने/मर्यादीत Eee rons एमपीएससी 
re जेष्ठता मा प्रवर्ग बदलला sata (77 पदावरील | विभागीय परिक्षेव्दारे र आळ सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हताकारी अभिप्राय 
“| क्रमांक असल्यास त्याचा नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा नाके दिनांक अहता  । परिक्षा उत्तीर्ण 
दिनांक व्यक : मानीव दिनांक 
) दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व बाबत 
परिक्षेचे वर्षे) 
Ea २ ३ v ष्‌ द | ७ | ८ ९ | | | ee १२ 
care सरळसेवा AERTS: 
८ ८ स्वाती खुशालराव अ.जाती १५.०६.१९७४ । १५.०३.२०१२ ee १५.०३.२०१२ | ३०.०६.२०३२ एम.ए. ।१२.०९.२०१७ । लोकसेवा 
: ee aoe आयोमार्फत 
९ ९ । अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे अ.जमाती १२.०७.१९७४ । १५.०३.२०१९२ व? १५.०३.२०१२ | ३१.०७.२०३२ | TP १२.०९.२०१७ | सरळसेवा 
१५.०३.२०१२ एमएसडब्ल्यू नियुक्‍ती 
यु 
सरळसेवा 
१० १० | अरुणा अर्जूनराब मुगूटराव भज-क ०१.११.१९७१ २८.०५.२०१३ वव त २८.०५.२०१३ |३१.१०.२०२९ । एम.ए.एमएड | १२.०९.२०१७ 
१.१२.१९९५ तु.अ.श्रे-२ 3 
११ ११ ।राजकुमार केशवराव साळी विमाप्र ३०.०४.१९६४ । ह ७.०७.२ Lo, एम.कॉम Lou, 
रै नात का हि व क. ee | 442: 
ी ०२.०२.१९८७ तु.अ.श्रे-२ बी.ए. 
१२ १२ संजय लक्ष्मण कुलकर्णी खुला १३.०२.१९६२ . ७.०७.२०१३ | 2.02.2 ४.०६. 
= र १६,१२.२०१३. |. १७:०२६१९९२ | 0९0 १२.२०२० | rea | 0 
; २८.०२.१९९० तु.अ.श्रे-२ 
३ 3 ।सदानंतद नागनाथ गायकवाड विजा-अ .०४. फर 09, 0%, एम.ए. .०६. 
g g ०५.०४.१९६२ ene २८.०२.१९९० १७.०७.२०१३ | ३०.०४.२०२१ एम.ए १२३.०६.१९९४ 
. १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ री 
ax org अंकुश सावळा सदाफुले अ.जाती ०१.०६.१९६६ = ७.०७. Loy RORY .कॉम Lo, 
कु फु पगडा तीत ९ १७.०७.२०१३ | ३१.०५.२०२ बि ३०.०५.१९९६ 
: १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ 
१५ १५ सुहास रामचंद्र पवार अ.जाती ११.१२.१९६८ द ७.०७. 22, : wau,| १३.०४. 
पु मी रे १७.०७.२०१३ | ३१.१२.२०२६ |बि.कॉम, एमए.) १३.०४.२०१० 
; ७.०२. तु.अ.श्रे- ह 
१६ १६ ।नितीन भालचंद्र वायचळ इमाव २६.०१.१९६९ र पाटीत? १७.०७.२०१३ | ३१.०१.२०२७ बि.कॉम । २७.०४.१९९८ 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 
१७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ 
१७ | १७ 'कोस्तुभ हरी कुर्लकर खुला २५.१०.१९६३ = ७.०७. 20, ,ए. .०६.१९९४ 
eT कु खु १६.९२.२०१३ १७.०२.९९९२ १७.०७.२०१३ | ३१.१०.२०२१ at २३.०६.१९९ 
शट १८ ।दिलीपसिंग तेजसिंग डाबेराव अ.जमाती २०.०६.१९६८ ग PAAR १७.०७.२०१३ | ३०.०६.२०२८ बि.कॉम १९.०५.२००० 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 


नाव 


३ 


प्रवर्ग (नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक) 


जन्मदिनांक 


ष्‌ 


प्रथम नियुक्‍तीचा 

ब या पदावरील 
नेमणूकीचा 
दिनांक 


& 


नियुक्‍तीचा मार्ग ( 
सरळसेवेने/मर्यादीत 
विभागीय परिक्षेव्दारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्षे) 


| ७ | 


जेष्ठता दिनांक 
/ जेष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


८ 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


९ 


शैक्षणिक 
अर्हता 


| | ° 


एमपीएससी 
अर्हताकारी 
परिक्षा उत्तीर्ण 
बाबत 


| ee g 


अभिप्राय 


दत्तात्रय गणपत गावडे 


०१.०६.१९६९ 


१७.०२.१९९२ 
१५.०२.२०१६ 


तु.अ.श्रे-२ 
१७.०२.१९९२ 


१५.०२.२०१६ 


२३१.०५.२०२७ 


बीएससी, अँग्री 


१४.०५.१९९७ 


सुनिल निवृत्ती ढमाळ 


०३.०६.१९७० 


१७.०२.१९९२ 
१५.०२.२०१६ 


तु.अ.श्रे-२ 
१७.०२.१९९२ 


१५.०२.२०१६ 


३०.०६.२०२८ 


बीएससी अग्री 
एम.ए. 


१८.०६.१९९३ 


प्रमोद भिलाजी वाघ 


२२.०६.१९६८ 


१७.०२.१९९२ 
१५.०२.२०१६ 


तु.अ.श्रे-२ 
१७.०२.१९९२ 


१५.०२.२०१६ 


३०.०६.२०२६ 


एम.ए. 


२२३.०६.१९९४ 


शामलाल छगन भगुरे 


१०.०५.१९६० 


१६.१०.१९८२ 
१५.०२.२०१६ 


रक्षक १७.०२.१९९२ 


१५.०२.२०१६ 


२३१.०५.२०१८ 


बी.ए. 


२७.०४.१९९८ 


सेवानिवृत्त 
२३१.०५.२०१८ 


अनिल हनुमंत खामकर 


०४.०६.१९७० 


०१.१२.१९९८ 
१६.०२.२०१७ 


तु.अ.श्रे-२ 
०१.१२.१९९५ 


१६.०२.२०१७ 


३०.०६.२०२८ 


बीएससी, 


१९,०५.२००० 


ज्ञानेश्वर नारायण जाधव 


इमाव 


१५.११.१९५७ 


०५.१०.१९८७ 
१७.०७.२०१३ 


तु.अ.श्रे-२ 
०५.१०.१९८७ 


१७.०७.२०१३ 


३०.०६.२०१८ 


बि.कॉम, 
एमएसडब्ल्यू 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


सेवानिवृत्त 
३०.०६.२०१८ 


चंद्रमणी अर्जून इंदुरकर 


अ.जाती 


०१.०७.१९६५ 


१७.०२.१९९२ 
१६.१२.२०१२३ 


तु.अ.श्रे-२ 
१७.०२.१९९२ 


१६.१२.२०१२३ 


३०.०६.२०२३ 


बि.कॉम 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


मंजूर पदे - ४० 


भरलेली पदे - २५ 


रिक्‍त पदे - १५ 


